प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या- प्रति थेंब 
अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत सन 
२०१८-१९ या वर्षातील सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी राज्य हिळ्ड्याचा रु.६६.४६ कोटी 
निधी वितरीत करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९० (भाग-१)/१४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०७ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- 


१. आयुक्‍त (कृषि) यांचे पत्र क्र.जाक्र.कृआ/फलो-४/१८-१९/निधीपुनरजिवित/४३२/२०१९ 
दि.२७ जून, २०१९ 


प्रस्तावना: 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऊ्याचे प्रमाण ६०:४० 
असे आहे. सन २०१८-१९ पर्यंत राज्य हिऱड्याचा निधी जिल्हा विकास निधीमधून उपलब्ध करुन 
देण्यात येत होता. सन २०१८-१९ या वर्षात केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.३२५.७१ कोटी 
एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिळड्याचा रु.२१७.१४ कोटी 
निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. तथापि, जिल्हा विकास निधीमधून रु.१५०.६८ कोटी 
एवढाच निधी उपलब्ध झाला. म्हणजेच प्रत्यक्षात राज्य हिळ्यापोटी रु.६६.४६ कोटी एवढा कमी 
निधी उपलब्ध झाला. सदर निधी सन २०१९-२० या वर्षात उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 


सन २०१९-२० या वर्षापासून प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक 
(सुक््म सिंचन) घटकासाठी राज्य हिळ्याचा निधी जिल्हा विकास निधी ऐवजी राज्य स्तरावर 
उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या वर्षातील 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राज्य INAS) आवश्यक असलेला रु.६६.४६ कोटी निधी सन २०१९- 
२० या वर्षातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्या राज्य स्तरावरील तरतूदीतून आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९० (भाग-१)/१४ओ 


शासन |नणंय : निर्णय: 


१, 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन याजनेच्या- प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत सन 
२०१८-१९ या वर्षातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राज्य हिऊ्यासाठी आवश्‍यक रु.६६.४६ 
कोटी (अक्षरी रुपये सहासष्ट कोटी सेहचाळीस org waa) निधी वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (बीडीएस) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० च्या मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा. 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

११३ कृषि अभियांत्रिकी 

(००) (२१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (सुक्ष्म सिंचन) (राज्य हिस्सा- ४०%), 
(२४०१९९६), ३३ अर्थसहाय्य. 


. सदर योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व संवितरणासाठी 


पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
णि आयुक्तालय । आयुक्‍त (कृषि), कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२. | जिल्हास्तर | संबधित जिल्हा अधिक्षक | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति 


थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे. 


. तसेच अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PMS प्रणालीद्वारे 


जमा करावी. 


. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रकियाचे/ 


वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/./.७ तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९० (भाग-१)/१४ओ 


यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 

७. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 
शासनास पाठविण्यात यावी. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२००/२०१९/व्यय-१, 
दि.१४ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०७१२१२३५७५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN N PATIL = 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
संशोधन संचालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 
संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 


१०)सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११)संचालक, कृषी हवामान शास्त्र विभाग, पुणे. 

१२) भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, पुणे. 
) 
) 
) 


१३) विभाग प्रमुख, एकात्मिक जल व्यवस्थापन, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

१४) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

१५)विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी 
विद्यापिठ, परभणी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९० (भाग-१)/१४ओ 


१६)विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी 
विद्यापिठ, दापोली 
१७)विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठ, 
अकोला 
१८)सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१९) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सवी 
२०) सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी 
अधिकारी/ 
२१)सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 
२२)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
२४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


२५) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 
२६) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 
२७) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर 
२८)उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 
२९)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


